“शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह 
योजना” अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात 
येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- मवबा २०२४/प्र.क्र.५८/कार्या-२, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, तिसरा मजला, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक:-१४ मार्च, २०२४. 


संदर्भ:- १) महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २००८/प्र.क्र.५५/का-२, 
दि.०७.०५.२००८. 
२) महिला व बाळ विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०११/प्र.क्र.९३/का-२, 
दि.३०.०९.२०११. 
3) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.२२०/का-२, 
दि.१५.०२.२०१४. 
8) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.धोरण २०२०/प्र.क्र.१४९/का-२, 
दि.०७.०३.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, दि.०७.०५.२००८ अन्वये, महाराष्ट्र राज्यातील 
सर्व जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या/शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक किंवा नोंदणीकृत विवाहासाठी 
“शुभमंगल सामूहिक/नोंदणीकृत विवाह योजना” राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या 
योजनेंतर्गत शहोतकरी/शेतमजुर कुटुंबातील मुलीच्या विवाहासाठी आवश्‍यक असलेल्या मंगळसुत्र व 
इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे रु.१०,०००/- एवढे अनुदान शासनातर्फे देण्यात येते. 
सदर अनुदान वधुच्या वडीलांच्या नावाने, वडील हयात नसल्यास आईच्या नावाने व आई-वडील 
दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेशाद्वारे देण्यात येते. तसेच सामुहिक विवाह 
राबविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे रु.२,०००/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान 
देण्यात येते. 


उक्त नमूद शासन निर्णयातील तरतुदींमध्ये आवश्‍यकतेनुसार बदल करुन झासन निर्णय, 
महिला व बाल विकास विभाग, दि.३०.०९.२०११ अन्वये, सदर सुधारीत “शुभमंगल 


शासन निर्णय क्रमांकः मवबा २०२/४प्रर-कार्या/५८.क्र. 


सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजना” संपुर्णपणे “जिल्हा नियोजन विकास समिती” (OPDC) मार्फत 
राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, दि.३०.०९.२०११ अन्वये कार्यान्वित “शुभमंगल 
सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजनेची व्याप्ती वाढवून, ती केवळ शोेतकरी/शेतमजुर यांच्यासाठी न 
ठेवता, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती/विमुक्‍त जाती/ भटक्या जमाती/विशेष मागास प्रवर्ग 
वगळता अन्य प्रवर्गातील रुपये एक लक्ष पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या निराधार/परित्यक्‍्ता 
आणि विधवा महिलांच्या केवळ दोन मुलींच्या विवाहाकरीता शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास 
विभाग, दि.१५.०२.२०१४ अन्वये लागु करण्यात आली आहे. 


“शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह” योजनेच्या अंमलबजावणीस जवळपास १५० वर्षांचा 
कालावधी उलटून गेला असून, त्यानुसार महागाईच्या दरामध्ये वाढ झालेली आहे. तसेच, महाराष्ट्र 
राज्याचे “४ थे महिला धोरण-२०२४” दि.०७.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात 
आले असून, त्यामध्ये श्ुभमंगळ सामुहिक विवाह योजनेंतर्गत प्रती जोडपे देण्यात येणाऱ्या 
रु.१०,०००/- या रक्कमेत उचित वाढ करण्याचा विचार केला जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. त्यास 
अनुसरुन “शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह योजना” अंतर्गत लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 
अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


“शुभमंगल सामुहिक/नोंदणीकृत विवाह” योजनेंतर्गत मुलीच्या विवाहासाठी आव्यक 
असलेल्या वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या प्रती जोडपे रु.१०,०००/- या अनुदानात वाढ 
करुन प्रती जोडपे रु.२५,०००/- इतके अनुदान देण्यास तसेच सामुहिक विवाह राबविणाऱ्या स्वयंसेवी 
संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे देण्यात येणाऱ्या रु.२,०००/- या अनुदानात वाढ करुन, प्रती जोडपे 
रु.२,५००/- एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर योजनेच्या अटी व adi तसेच कार्यपध्दती शासन निर्णय, महिला व बाल विकास 
विभाग, दि.०७.०५.२००८, दि.३०.०९.२०११ व दि.१५.०२.२०१४ अन्वये विहीत केल्यानुसारच 
राहतील. 


३. सदर योजनेतील लाभार्थींना शासनाच्या अन्य विभागांकडून राबविण्यात येणाऱ्या सामुहिक 
विवाह योजनेंतर्गत लाभ मंजुर करता येणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवबा २०२/४प्रर-कार्या/५८.क्र. 


४. सदर योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दि.३०.०९.२०११ अन्वये, जिल्हा महिला व बाल अधिकारी 
कार्यालयामार्फत संबंधीत बँकेच्या शाखेमध्ये रक्‍कम जमा करावी व पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात 
बँकींग Electronic Transfer Facility ने किंवा इतर मार्गाने त्यांच्या खात्यात रक्‍कम जमा करण्यात 
यावी, अशी तरतूद आहे. आता, त्यात बदल करुन संबंधित जिल्हा महिला व बाल अधिकारी 
कार्यालयामार्फत अनुदानाची रक्‍कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण ( DBT ) पध्दतीने संबंधीत 
लाभार्थ्यांच्या खाती जमा करण्यात यावी, अशी तरतूद या शासन निर्णयाद्वारे करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णयातील तरतूदी दि.०१.०४.२०२४ पासून लागू होतील. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने दिलेल्या सहमती व दि.१३.०३.२०२४ 
रोजीच्या मा.मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३१४१९४२४८२०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसारव नावाने 9 
PRASAD 
VINAYAKRAO 
KULKARNI ण 


De 


(प्र.वि.कुलकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
५. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानमंडळ, मुंबई, 
६. मा.मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मवबा २०२/४प्रर-कार्या/५८.क्र. 


११.विभागीय आयुक्त (सर्व), 

१२.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे, 

१३.आयुक्त, एकात्मिक बाल सेवा योजना, नवी मुंबई, 

१४.व्यवस्थापकीय संचालक, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, वांद्रे, मुंबई, 
१५.सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१६.सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, वरळी, मुंबई, 

१७.सचिव, बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई, 

गढ; नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
१९.जिल्हाधिकारी (सवी, 

२०. सर्व महानगरपालिका/जिल्हा परिषद/नगरपालिका/नगरपरिषद, 
२१.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
२२.महालेखापाल - महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर, 

२३.सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४.सर्व विभागीय आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, 

२५.सर्व विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 
२६.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

२७.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (आयुक्तालय पुणे मार्फत), 

गह; सर्व जिल्हा विवाह नोंदणी निबंधक, 

२९.महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सर्व कार्यासने), 

३०.निवड नस्ती, कार्यासन-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


